प्रादेशिक पर्यटन विकास योजना सन 2022-23 
अंतर्गत प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांची 
प्रशासकीय मान्यता रद्द करुन त्या ऐवजी नवीन 
कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक टिडीएस २०२३/१२/प्र.क्र. ४८२/पर्यटन, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : 93 फेब्रुवारी, २०२४. 


संदर्भ : १. पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक:टिडीसी२०२३/०७/प्र.क्र.४१३ 
(भाग-३)/पर्यटन, दि. 99/08/2023 
२. जिल्हाधिकारी, नाशिक पत्र क्र.जिनिस/क.१२/संस-२/प्रा.पर्यट/२३-२४/३०३०, 
दि.१२/१०/२०२३. 


शासन निर्णय: 

पर्यटनस्थळांच्या ठिकाणी पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी प्रादेशिक पर्यटन योजनेंतर्गत सन 
२०२२-२३ अंतर्गत वरील संदर्भाधीन शासन निर्णय, दि.११/०९/२०२३ अन्वये खालील तक्त्यामध्ये नमूद 
केलेल्या कामांसाठी रु.१५०.००लक्ष एवढ्या रकमेस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून रुपये 
रु.४५.०० लक्ष एवढा निधी संबंधित जिल्हाधिकारी यांना वितरीत करण्यात आला आहे :- 


(रु.लाखात) 
अ.क्र कामाचे नाव प्रशासकीय =| वितरीत निधी 
मान्यता रक्‍कम 

णं भावली डम (भावली खु.) परिसर रस्ता सुशोभिकरण ३०.०० ९.०० 
करणे (भाग-१) 

२. | भावली डम (धामडको) परिसर रस्ता मजबुतीकरण व ९०.०० २७.०० 
सुशोभिकरण करणे 

३. | भावळी डम (भावली खु.) परिसर सुशोभिकरण करणे, ३०.०० ९.०० 
ता.इगतपुरी (भाग-२) 

एकूण १५०.०० ४५.०० 


०२. उपरोक्त तक्त्यातील कामे रद्द करुन खालील तक्त्यातील स्तंभ क्र.२ येथील कामांना स्तंभ क्र.३ 
येथील निधीप्रमाणे मंजुरी देण्यात येत आहे. स्तंभ क्र.४ येथील वितरीत निधीत बदल करण्यात आलेला 
नाही. 


(रु.लाखात) 
अ.क्र कामाचे नाव प्रशासकीय । वितरीत निधी 
मान्यता रक्‍कम 
4 भाटवाडी, ता.सिन्नर येथे योगेश्वर मंदिराकडे जाणारा ३०.०० 
रस्ता काँक्रीटीकरण करणे 


2. | as, ता.सिन्नर येथे तीर्थक्षेत्र कानिफनाथ महाराज २०.०० 
मंदिराकडे जाणारा रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. 
3. | माळेगांव, ता.सिन्नर येथील मंदिराकडे जाणारा रस्ता ३०.०० 
काँक्रीटीकरण करणे ४५.०० 
४. | सोनगिरी, ता.सिन्नर येथील महादेव मंदिर येथे परिसर २०.०० 
सुधारण सुशोभिकरण व अनुषंगिक कामे करणे 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/१२/प्र.क्र. ४८२/पर्यटन, 


५. | सोनारी - जगप्रकाशनगर, ता.सिन्नर येथे भैरवनाथ २०.०० 
मंदिरासमोर सभामंडप बांधणे. 
६. | सोनांबे, ता.सिन्नर येथे मारुती मंदिरासमोर छत्रपती ३०.०० 
शिवाजी महाराज चौक परिसर सुशोभिकरण करणे 
एकुण १५०.०० ४५.०० 


०३. उपरोक्त कामांबाबत इतर अटी व शार्ती संदर्भाधिन शासन निर्णयाप्रमाणेच लागू राहतील. 


०४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यातआला असून त्याचा संकेतांक २०२४०२१३१८१२१२६९२३ असा आहे.हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपालयांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by SANTOSH VITHAL ROKADE 
A N ग H DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TOURISM AND. 
CULTURAL AFFAIRS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=ca5751ffedbb005fdff34ab6ac1f8319d061483d7d35e20f744 
€251360f7920a, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=ECF4A9ABE84C70DE989C3669424C12B6CADCB583D 
500FE489CE8727916E0BBEE, cn=SANTOSH VITHAL ROKADE 
Date: 2024.02.13 19:29:06 +05'30' 
(संतोष fa. रोकडे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१, (लेखा परीक्षा/ळेखाव अनुज्ञेयता), मुंबई 


२. महालेखापाल, महाराष्ट्र - २, (लेखा परीक्षा/लेखाव अनुज्ञेयता), नागपूर 


३. महालेखापाल, (स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेखा), मुंबई. 

४. प्रधान सचिव (पर्यटन), पर्यटन व सांस्कृतिक विभाग,मंत्राळय, मुंबई. 
५. संचालक, पर्यटन GAAS, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
जिल्हाधिकारी, नाशिक. 

जिल्हा नियोजन अधिकारी, नाशिक. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक. 

निवड नस्ती, कार्यासनपर्यटन. 


0० (२ GS & 


पृष्ठ २ पैकी २ 


